RNI No. MAHBIL /2009/35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ८, अंक ४८] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/ अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे ९, किंमत: रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


जिल्हा परिषद, धुळे 


अधिसूचना 
क्रमांक साप्रवि/आस्थाश्‍-ब/६२५/२०२२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ पोट-कलम (४) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समिती (वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम, १९६४ मधील नियम (६) अन्वये मी, बुवनेश्‍वरी एस (भा.प्र.से. ) मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे याद्वारे जाहीर करते की, धुळे जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाचा प्रशासन 
अहवालास धुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ३०५, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मंजुरी दिली असून 
वरील नियमातील नियम (९) अन्वये सदरच्या अहवालास स्विकृती संबधी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


बुवनेश्वरी एस. (भा.प्र.से.), 
धुळे , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२. जिल्हा परिषद, धुळे. 


(१) 
भाग दोन (संकीर्ण )-१ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 
ZILLA PARISHAD, HINGOLI 
Form No. 21 (E) 
[See Rule No. 66A (88) and (9)] 
Abstract of the statement of Accounts of the Zilla Parishad for the Year 2021-22 


Name of Zilla Parishad - Hingoli 


Receipt Side 


Expenditure Side 


Major Head of Account Amount Major Head of Expenditure Amount 
(1) (2) (3) (4) 
Opening Balance 1788028272 
1. Revenue Section 7471101272 1. Revenue Section 7370876268 
Total Revenue Section 7471101272 Total Revenue Section 7370876268 
2. Capital Section 326957175 2. Capital Section 58630402 
Total of Capital Section 326957175 Total of Capital Section 58630402 
3. Remittance 3. Remittance 
Total Revenue + Capital 7798058447 Total Revenue + Capital 7429506670 
and Remittance and Remittance 
Closing Balance 2156580049 
Grand Total including Opening 9586086719 Grand Total including 9586086719 
Balance Closing Balance 
SHASHIKIRAN UBALE, SANJAY DAINE, 


Chief Accounts and Finance Officer, 
Zilla Parishad, Hingoli. 


Chief Executive Officer, 
Zilla Parishad, Hingoli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 3 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ९-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


ABS महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
YOY हाराष्ट्र राज्य विद्य वि 
महापारेषण प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 

विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/प्र.क्र. ३९२/ऊर्जा/४, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. जनतेच्या 
माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 


२. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे. 


(१) लातूर जिल्ह्यातील, ता. निलंगा, कुन्हाली आणि परिसर, कासार शिरसी येथे मे. सुयोग ऊर्जा प्रा. लि. यांच्या १२५ मे. वॅ.पवन ऊर्जा 
प्रकल्पातील विजेचे निष्कासन करणेबाबत. (1) २२०/१३२/३३ के. व्ही. नारंगवाडी उपकेंद्र ते विण्ड फार्म साईट उपकेंद्रापर्यंत १३२ के. 
व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी AAA उभारणे---१८ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग नारंगवाडी, बोरी, नाईचाकुर, भगतवाडी, मातोळा, 
कोळेवाडी, चेरेवाडी, मुंदगडवाडी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद व मुदगड,रामलिंग मुदगड कासार शिरसी, ता. निलंगा, जि. लातूर येथील 
महसुली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे. (11) २२०/१३२/३३ के. व्ही. नारंगवाडी उपकेंद्रामध्ये १३२ के. व्ही. वाहिनी बे-- १ नं. 
(111) २२०/१३२/३३ के. व्ही. नारंगवाडी उपकेंद्र येथे १३२ के. व्ही. मेन आणि ऑक्झिलरी बस चा विस्तार (iv) ओ.पी.जी.डब्ल्यू 
व फोटे उपकरणे (४) १३२ के.व्ही. favs फार्म उपकेंद्रा मध्ये १३२ के.व्ही. मीटरिंग उपकरणे (मेन व चेक), सीटी आणि पीटी. (vi) 
२२०/१३२/३३ के.व्ही. नारंगवाडी उपकेंद्रात अस्तित्वात असलेल्या SCADA मध्ये १३२ के. व्ही. बे चे एकत्रीकरण करणे, (vii) 
२२०/१३२/३३ के. व्ही. नारंगवाडी उपकेंद्रात बस बार प्रोटेक्शन मध्ये १३२ के. व्ही. बे चे एकत्रिकरण करणे. (viii) स्थापत्य कामे 
(ix) ए.बी.टी. मीटरिंग उपकरणे. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. २१९०.२९ लाख इतका आहे. 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्‍तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे. याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता (योजना-1 ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, 
प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व ), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


मुंबई, संचालक (प्रकल्प), 
दिनांक ९८ नोव्हेंबर २०२२. महापारेषण, मुंबई. 


भाग दोन (संकीर्ण )-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


AAS महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
ट्र च प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 
महापारेषण प्रस्तावित योजनां सू 


महाराष्ट्र राज्य Reg पारेषण कंपनी मर्यादित 


विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६, प्र.क्र.३१२/उर्जा/, 
दिनांक २४.०८.२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन 
फॅसिलिटी अंतर्गत महापारेषणच्या देखीरेखीखाली काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा 
वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण,वितरण अगर म.रा.बि.पारेषण कं.मर्या.च्या समन्वय, संचलन व सुव्यवस्था 
या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 
२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नविन 
ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी, तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे. 
(अ) ठाणे जिल्हयातील प्लॉट क्र. डी-३१ आणि डी-३२, टी.टी.सी. इंडस्ट्रीअल एरिया,एम.आय.डी.सी., गाव-बोन्सारी, 
तुभ, नवी मुंबई येथे मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. यांना आय.टी.इ.एस. सर्व्हिसेस प्रोजेक्ट करिता २३ एम.व्ही.ए. 
(१३० एम.व्ही.ए. पैको) विद्युत पुरवठा करणेबाबत. मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनी मर्या. च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे. (१) मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. च्या जागेत २२० 
के.व्ही. उपकेंद्राची उभारणी करणे. (i) मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रात २२० के.व्ही. जी.आय.एस. वाहिनी 
बे उभारणे -२ नं (1) मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रात २२० के.व्ही. Hedin बे उभारणे -२ नं ( मेन व चेक 
मीटर सहित) (1 मे. अमंथिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रात २२० के.व्ही. जी. आय.एस. बस पीटी बे - २ नं. 
(iv) मे. अमंधिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रात २२० के.व्ही. जी. आय.एस. बस कपलर बे उभारणे - १ नं. (५) बस 
बार प्रोटेक्शन स्कोम (vi) २२० व्होल्ट ब ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर (vii) HE उपकरणे —3 नं. (मे. अमंथिन | 
इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रांत - १ नं, ४०० के.व्ही. खारघर उपकेंद्रात - १ नं. व २२० के.व्ही. बोरीवली उपकेंद्रात — 
१नं ) (२) वाहिनीची कामे (i) २२० के.व्ही. खारघर-बोरीवली एक्सप्रेस वाहिनीच्या सर्किट-१ वर मनोरा क्र.३३ व ३४ 
मधून २२० के.व्ही. २५०० स्क्वेअर मीमी कॉपर/एक्स.एल.पी.ई. लीडशीत केबल वाहिनी उभारणे-१ कि.मी. अंदाजे 
()ओ.पी.जी. डब्ल्यू. बाहिनी-२९ कि.मी. (11) कळवा उपकेंद्रातील १८६०० एम.व्ही.ए., ४००/२२० के.व्ही. 
आय.सी.टी. ट्रीप झाल्यास २२० के.व्ही. मे. अमंधिन इन्फो पार्कस्‌ प्रा.लि. उपकेंद्रात अधीक्षक अभियंता, टी.सी.सी.. 
वाशी यांच्या समन्वयाने लोड ट्रीमिंग स्कीमची अंमलबजावणी करणे. (iv) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे 
उभारणे.(५) मुख्य अभियंता (एम.एस.एल.डी.सी.) ऐरोली, नवी मुंबई च्या आवश्यकतेनुसार स्काडा प्रणाली उभारणे. 
(vi) महापारेषणच्या उपकेंद्रातून दूरस्थ नियंत्रण व पाहणीसाठी स्काडा उभारणे. या योजनेचा अंदाजित खर्च 
रु. ९६३९.४८ लाख इतका आहे. 
२. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्‍तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिध्द केलेल्या तारखेपासून 
दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या बिचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिबेदने 
पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता (योजना-1), 
महाराष्ट्र राज्य बिद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा 
(पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


मुंबई, संचालक (प्रकल्प), 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२. महापारेषण, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ९-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग 


क्रमांक राजिप/अर्थ/लेखा-३/११२८/२०२२ 


रायगड जिल्हा परिषदेचा नमुना नं.२९ ( ई) वार्षिक लेखा जमेचा गोषवारा २०२०-२०२९ 


रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 


भाग दोन (संकीर्ण)-२३अ 


जमा बाजू 
अ.क्र हिशेबाचे शिर्ष सरकारी जिल्हा परिषद एकूण 
आरंभिची शिल्लक २१६०९९१२४९ २३३५१३९०९६ ४४९६५२२३४५ 
| ९ ९. करव फो | 6| २८९७३२००८० २८९७३२०० 
२। २.स्थानिक उपकर | BOC V BY IOS BOL VIY Bee 
३| ३.स्थानिक वाढीव उपकर | ३४४८९०१९५६ ३४४८९०१८५६ 
४ | ४.सरकारी अनुदाने २०६३२८०३६७६ [| २०६३२८०३६७६ 
४.अ सरकारी अनुदाने [| f ld f ld 
Q/&, व्याज | ७५७२०९७६८० ५८५२०९७६८० 
६६. पोलीस | f lt fF 
| ७| ७. शिक्षण | ८७०८६८७ ८७०८६८७ 
८।८. वैद्यकिय | ५३०९५७४ ५३०९५७४ 
९९. सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी | ९५७४७६९९४ ९२५७४७६९९४ 
| | go. शेती | ९३२४६७५ ९३२४६७५ 
शिका ११. पुशुसवंर्धन | 0| २२६७९०० २२६७९०० 
१२।९२.उद्योग व कुटीर उद्योग fl f f 
93 (23. सार्वजनिक बांधकाम f २५९६९८५९ २५९६९८१५८९ 
gx ev. निवृत्ती वेतन 11 0| Ft [ 2| 
१८ | ९५. संकौर्ण -३२६४९४५३४ ६७००६२९११७ ३४३५६७६९२३ 
एकूण महसुली जमा २०३०६३०९९४२ ३९४९०३७४'७५८ २९९१९९८९५५२९ 
व्याजीकर्जे | at f fl f 
बिन व्याजी कर्जे f १२९९५५४ १२९९८५४ 
'एकूण व्याजी कर्जे 110 ९२९९५८४ २९२२९९५५८४ 
अनामत CBB BAT ६६८८०२१५३९ १२१९१३१९२० २८ 
तसलमत | ३२२९९५ ७१३५५० १०३६४६५ 
एकूण अनामत व तसलमत ४४५१०८००२९ ८६६९९०४८८४ ९११०२२८८९३ 
एकूण भांडवल ४४५५०८००२९ ८६७०४४८४९८ २९९५५१२८०४ ८'७ 
एकूण महसल-“भांडवबल २०७५९१३८९९७९ २२८३९५४७९७ २३०३५३४३२९६८ 
'एकूण महसूल--भांडवल-वित्तप्रेषण २०७५१३८९१९७९ २२८३९५४७९७ २३०३५३४३९६८ 
आंरभिच्या शिल्लकेसह एकूण जमा २२९९२३८०४२० ४६१९४८५८९३ २७५३१८६६३१३ 
भगवान घाडगे, डॉ. किरण पाटील, 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


रायगड जिल्हा परिषदेचा नमुना नं.२९ ( ई) वार्षिक लेखा खर्चाचा गोषवारा २०२०-२०२१ 
खर्च बाजू 
अ.क्र |हिशेबाचे शिर्ष सरकारी जिल्हा परिषद एकूण 

| ९ १. अ प्रशासन fF RORVORYE १०३९७३४६ 
२) २.सामान्य प्रशासन १५७५००६८२४ ७७४२५०७ १८८२७४९३३९ 
३| ३-शिक्षण ६७५४३७४५२० १४१९२६६९२९ ६७६८५०११४९ 
४ | ४.इमारत व दळणवळण ४४९१४९२१५८ २२१९४९८५४० ६७०६४७७०५८ 
५५. पाटबंधारे ३२१९१८८८८४ १७१९६८२७ ४९३८१५७१९९ 
&| ६.वेदयकिय | | | | 
am ७-.आयुवैद fF 6| | 6| | 6| 
८ ८.सार्वजनिक आरोग्य ६६४३१२२३० १२४२१९८८१९ ६७६७३४१९१९ 
९|९.सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य ४४२९२३८१९७ २९२१२९२५७३ ७३५८११६३९० 
| ९० ९०ठ.व्याज fd fF 6| | 
| १९ १९.शेती ०८५८२७९९७२ ९८५२८९८ ६८१९१३२७९० 
RQ] VR. पशुसवंर्धन १०२६३७४२७ "५६६०९४४ १०८२९८३७१९ 
९३ | ९३. जंगले | 0| | lt [| | 
९४ |९४.समाजकल्याण ४२६०५५१९५४ १४४६०५३५०६ ५७०६६०५१९० 
१५|१७.सामुहीक विकास २०७६५६४६३ ८८६७९८६६ २९६३३६३२९ 
१६|१८.संकौर्ण | 6| १५८५२०६५ १०५८५२०६५ 
| १७| १९.निवृत्ती वेतन | ld [| 6| [| 
१८| २०-संकौर्ण १८४७६८३५६९ १६१२०२६७०९ ३४५९७१०२७० 
'एकूण महसुली जमा १२५६०२६८०७५ २४५२२५४०४५ १५०१२५२२९२० 
व्याजी कर्जे | ld f | 

बिन व्याजी कर्जे | ld f 
'एकूण व्याजी कर्जे शाय [| 6| f 5| 
अनामत २३१४७६३४९ १५२९६०७२७४ ३८४४४२३६२३ 
'तसलमत १३१७५०० ५६२८०९३ ६९४५५१३ 
एकूण अनामत बव तसलमत २२३२२७९३८९ १५०८५९५२८७ ३९९३८९९१३६ 
एकूण भांडवल २३२७९३८४९ १५८५९५०२८७ ३९१३८९१३६ 
एकण महसुल"-भांडवल १२७९३०६१९२४ २६१०८४९३३२ १५४०३९११२०६ 
वित्तप्रेषण ८०९१३९९९८० ९२९४००७४ ८१०४३४००५४ 
एकूण महसूल--भांडवल--वित्तप्रेषण २०८०४४६१९०४ २७०३७८९४०६ २३५०८२०५१३१० 
अखेरची शिल्लक २१०७९१८५१६ १९१५६९६४८७ ४०२३६१५००३ 
एकूण एकूणांत २२९१२३८०४२० ४६१९४८५८९३ २७५३१८६६३९३ 
भगवान घाडगे, डॉ. किरण पाटील, 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ७ 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ९-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


Serial No. ॥॥-2245 
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED 


Regd. Office :'ith Floor, Regent Chambers, Jamnalal Bajaj Marg, 
208, Nariman Point, Mumbai 400 021. 


NOTICE is hereby given that the certificates] for the undermentioned securities of the Company 
has/have been lost/mislaid and the holder|[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to 
the Company to issue duplicate certificate[s]. 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate[s] without further intimation. 


Name of the Folio No. Kind of No. of | | Distinctive Nos. Certificate 
Holder securities & | Securities Nos. 
Face value 
Ajay Ajmani PIA0012615 | Equity Shares 4000 253239922 - 1300205085 
Neelam Ajmani Of Rupee 1 253248921 
Shveta Ajmani 


Place : Uttam Nagar, NEELAM AJMANI & SHWETA ARORA, 
New Delhi - 110059, [Name(s) of holder(s) / Applicant(s)]. 
Date : 24th November 2022. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 


सूचना 


विशेष नियोजन प्राधिकरण प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राकरिता विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि 
बिकास योजना तयार करण्याचा उद्देश घोषित करणे. 


क्रमांक म.रा.र.वि.मं/ वि नि प्रा/उ. व. व्य. स./ वि. आ./ २०२२/१७०६.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना 
अधिनियम,१९६६ (येथून Ys Sad अधिनियम असे निर्देशित करण्यात येईल ) च्या कलम ४० च्या उप-कलम (१) मधील खंड (ब) 
द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग (नविवि ) ने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- 
१८१७/१६५२/प्र.क्र.३३५/१८/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ आणि शुद्धिपत्रक शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१७/१६५२/ 
प्र.क्र.३३५/१८/शुध्दीपत्रक/ नवि-१३, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ (यापुढे ‘Sat अधिसूचना' म्हणून संदर्भित) अन्वये त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील सातारा, जावळी आणि पाटण तालुक्‍यातील ५८ गावांसाठी (येथून पुढे उक्त क्षेत्र असे निर्देशित करण्यात 
येईल ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास महामंडळ मर्यादित (महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी) म्हणजे म.रा.र.वि. 
मं. ची विशेष नियोजन प्राधिकरण (येथून पुढे वि.नि.प्रा. असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणून नेमणूक केली आहे; 


आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ (२) नुसार, वि.नि.प्रा. द्वारे नियोजित विकासासाठी उक्त क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार 
करणे आवश्यक आहे. 


सबब, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राचा विकास आराखडा 
तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमधील ठराव क्र. ३८, दिनांक २९ऑगस्ट २०२२ 
अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (९१) BR प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, वि.नि.प्रा. 
याट्वारे अधिसूचित क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करण्याचा आपला हेतू जाहीर करणारी आणि सूचना किंवा हरकती मागवून नोटीस 
जारी केली आहे . ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून साठ (६०) दिवसांच्या कालावधीत जनतेकडून 
सूचना किंवा हरकती मुख्य नियोजक, म.रा.र.वि.मं, विशेष नियोजन प्राधिकरण, शेल्टन सफिरे, प्लॉट क्र.१८-१९, ए-विंग ११०१-११०९, 
सेक्टर १५, बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४ यांच्या कार्यालयात प्राप्त केल्या जातील. विकास आराखडा तयार करताना सूचना/आक्षेपांचा 
योग्य विचार केला जाईल. 


उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (२) च्या अनुषंगाने, सातारा जिल्ह्यातील सातारा, जावळी आणि पाटण 
तालुक्‍यातील ५८ गावांच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची सीमा दर्शविणारी उपरोक्‍त योजनेची प्रत (उक्त क्षेत्र) खालील 
कार्यालयांमध्ये साठ (६०) दिवसांच्या कालावधीसाठी सर्व कामकाजाच्या दिवसांत कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी 
खुले ठेवण्यात येईल :-- 


१. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा जिल्हा, 

२. सहसंचालक, नगररचना व मूल्यांकन विभाग, पुणे विभाग, 

३. सहायक संचालक, नगररचना, सातारा, 

४. उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि.मं, वांद्रे (प. ), मुंबई, 

५. मुख्य नियोजक, म.रा.र.वि.मं., विशेष नियोजन प्राधिकरण, बेलापूर, नवी मुंबई, 
६. तहसीलदार कार्यालय, सातारा/ जावळी /पाटण. 


महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार, 


मुंबई, राधेश्याम मोपलवार, भा. प्र. से. (निवृत्त), 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
(म.रा.र.वि.मं. ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ९ 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ९-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 
Notice 
Declaration of Intention to prepare Development Plan of 58 villages in Satara, Jaoli and Patan 


Talukas within Satara District as per section 23 (7) read with section 21 (2) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. 


No.MSRDC/SPA/VCMD/DP/2022/1706.— Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department, vide it’s Notification No.TPS-1817/1652/CR-335/18/UD/18, dated 13th 
September 2019 and its corrigendum No.TPS-1817/1652/CR-335/18/ corrigendum/UD-18, dated 15th 
November 2019 (hereinafter referred to as ‘the said Notification”) appointed Maharashtra State Road 
Development Corporation Limited (being a company owned and controlled by the Government of 
Maharashtra) (hereinafter referred to as ‘the Corporation”) as Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as ‘the SPA”) for 58 villages in Satara, Jaoli and Patan Talukas within Satara District 
(hereinafter referred to as ‘said notified area”) as per provisions in sub-section (1B) of section 40 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966. (hereinafter referred to as ‘the said Act”) ; 


And whereas, it is necessary to prepare Development Plan as per section 21 (2) of the said Act 
for comprehensive and planned development of the said area ; 


And whereas, the Corporation by its Resolution No.38 in their 181st Board of Directors meeting 
dated 29th August 2022 has accorded approval to declare its intention to prepare Development Plan, 
as per provision of section 23 (1) read with section 21 (2) of the said Act. Accordingly, this notice is 
being published. 


Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by sub-section (2) of the section 23 of the 
said Act, the SPA hereby issues and publishes notice declaring its intention to prepare Development 
Plan for the said notified area and inviting suggestions or objections from the public within a period of 
sixty days from the publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions 
or objections shall be received in the office of the Chief Planner, MSRDC Ltd. Special Planning 
Authority, Shelton Saphire, Plot no.18-19, A-wing 1101-1109, Sector 15, Belapur, Navi Mumbai 
400 614. The Suggestion/objection shall be duly considered while preparing the Development Plan. 


Further, in pursuance of the sub-section (2) of section 23 of the said Act, a copy of the aforesaid 
plan showing boundary of the area included in Development Plan of 58 villages in Satara, Jaoli and 
Patan Talukas within Satara District (SPA area of MSRDC) will be kept open for inspection by the 
public during office hours on all working days at the following offices for a period of Sixty days (60) :-- 


1. Collector Office, Satara District, 
2. Joint Director, Town Planning and Valuation Department, Pune Division, 
3. Assistant Director, Town Planning, Satara, 
4. Vice Chairman and Managing Director, MSRDC, Bandra (W.), Mumbai, 
5. Chief Planner, MSRDC Ltd. Special Planning Authority, Belapur, Navi Mumbai, 
6. Tahsildar office Satara/Jaoli/Patan. 
By the order of Board of Directors of the Corporation, 


Mumbai, RADHESHYAM MOPALWAR, IAS (Reta), 
Dated 28th November 2022. Vice Chairmen and Managing Director, 
MSRDC Ltd. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


